उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक 


(गट-ब) 
बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन Beal क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०६/मशि-१ 


मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


आदेश 


या पदाच्या सन २०२१ मधील 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम 3(9) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस 
अनुसरुन उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/ 
अधिक्षक/ प्रबंधक (गट-ब) या संवर्गातील ज्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक 
अधिकाऱ्यांचा काळावधी बदल्यांच्या अधिनियमातील कलम ३(१) मध्ये विहित केलेल्या 
कालावधीपेक्षा जास्त झालेला आहे तसेच कलम ४(५) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस अनुसरुन 
ज्या प्राचार्य/संचालकांनी बदलीसाठी विनंती केली आहे ती विचारात घेऊन त्यांची खालील 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे परिणामस्वरूपत: (Resultant) बदली करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव पदनांम सध्या कार्यरत असलेले | बदलीचे ठिकाण | अभिप्राय 
क्र. कार्यालय 
| श्रीम. प्रतिभा कनिष्ठ प्रशासन | विभागीय सहसंचालक, | उच्च शिक्षण | प्रशासकीय 
तानाजीराव अधिकारी उच्च शिक्षण, कोल्हापूर | संचालनालय, 
लोखंडे विभाग, कोल्हापूर महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे येथील 
रिक्‍तपदी 
2 श्री. धैर्यशील कनिष्ठ प्रशासन | उच्च शिक्षण | विभागीय प्रशासकीय 
दिलीप अधिकारी संचालनालय, महाराष्ट्र | सहसंचालक, 
कारीदकर राज्य, पुणे उच्च शिक्षण, 
कोल्हापूर विभाग, 
कोल्हापूर येथील 
रिक्‍तपदी 
३ | श्रीम. अजित शिदे | कनिष्ठ उच्च शिक्षण भारतीय प्रशासकीय 
प्रशासन संचालनलाय, प्रशासकीय 
अधिकारी महाराराष्ट्र राज्य, पुणे सेवापूर्ण प्रशिक्षण 
केंद्र, नाशिक 
येथील श्री. 
विलास कदम 
यांच्या बदलीने 


रिक्‍तपदी 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०६/मशि-१ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव पदनांम सध्या कार्यरत असलेले | बदलीचे ठिकाण | अभिप्राय 
क्र. कार्यालय 
४ | श्री. गणेश कनिष्ठ प्रशासन | विभागीय सहसंचालक, | विभागीय प्रशासकीय 
रामदास वळवी । अधिकारी उच्च शिक्षण, सोलापूर | सहसंचालक, 
विभाग, सोलापूर उच्च शिक्षण, 
जळगांव विभाग, 
जळगांव येथील 
रिक्‍तपदी 
4 | श्री. विलास धोंडू | कनिष्ठ प्रशासन । भारतीय प्रशासकीय | विभागीय प्रशासकीय 
कदम अधिकारी सेवापूर्ण प्रशिक्षण केंद्र, | सहसंचालक, 
नाशिक उच्च शिक्षण, 
सोलापूर विभाग, 
सोलापूर श्री. TUT 
वळवी यांच्या 
बदलीने रिक्‍तपदी 
६ | a. केलास बन्सी | कनिष्ठ प्रशासन | विभागीय सहसंचालक, | अधिक्षक प्रशासकीय 
दांडगे अधिकारी उच्च शिक्षण, औरंगाबाद | (भ.नि.नि., 
विभाग, औरंगाबाद विभागीय 
सहसंचालक, 
उच्च शिक्षण, 
जळगांव विभाग, 
जळगांव 
७ | श्री. युवराज कनिष्ठ प्रशासन | विभागीय सहसंचालक, | अधिक्षक प्रशासकीय 
एकनाथ साळुंखे | अधिकारी उच्च शिक्षण, औरंगाबाद | (भ.नि.नि, 
विभाग, औरंगाबाद विभागीय 
सहसंचालक, 
उच्च शिक्षण, 
कोकण विभाग, 
पनवेल येथील 
रिक्‍तपदी 
2. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक 
यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. 
३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मंजूरीने सदर बदल्या करण्यात येत आहेत. 


8. 


बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ होण्याकरीता संबंधित कार्यालय 
प्रमुखांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
१. आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०६/मशि-१ 


. बदलीबाबतचे seat प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या कनिष्ठ प्रशासन 


अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक यांच्या जागी पर्यायी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/ 
अधिक्षक/ प्रबंधक हजर होण्याची वाट न पाहता संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी 
बदली झालेल्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक यांना बदलीच्या 
ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित कनिष्ठ 
प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 
कार्यालयातून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या कार्यालयात तात्काळ 
रुजूव्हावे. 


. बदली झालेले कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक यांनी संबंधित 


कार्यालयामधून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब 
रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक यांना रुजू 
करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ SOA काम न करता वेतन व भत्ते 
देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखांना जबाबदार धरण्यात 
येईल. 


. पदस्थापनेत बदल करण्यासंबधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार 


नाही. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही कनिष्ठ प्रशासन 
अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा 
प्रयत्न केल्यास संबंधित कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक हे 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


. बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची 


रजा मंजूर करण्यात येणार नाही. 


. सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे तसेच सदर 


आदेश तात्काळ अंमलात येत असल्याने बदली झालेल्या कनिष्ठ प्रशासन 
अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक यांचे कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत 
जास्त दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या 
कार्यालयाने काढावे. त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या 
कार्यालयाकडून काढण्यात येऊ नये. सदर वेतन संबंधित कनिष्ठ प्रशासन 
अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर 
बदलीनंतरच्या कार्यालयाने काढावे. दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ पासूनचे वेतन 
बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने 
अदा केल्यास त्यांना ARNT: जबाबदार धरण्यात येईल. 

बदली झालेल्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरित्या सबंधित विभाग प्रमुख यांची 
राहील. याबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी 
दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ पुर्वी शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०६/मशि-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥99॥॥8.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०८०९१८१८३९५७०८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DATTATRAYA यण य णी, 


4101000393, 
jalNumber=6c5292c043ebba90984d77378c6e4fb506d9694e3e8/08d 

d386c5d3f42e79b 10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHA\ 

ite: 2021.08.10 14:41:50 +05'30 


(द.रा. कहार) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

सर्व प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालये/संस्था 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी यांची कार्यालये 

७. संबंधित कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक यांना संचालक, उच्च शिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधीत विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्ष 
यांच्या मार्फत 

८. निवडनस्ती. 


-O 


प्रत - 9. a. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०६/मशि-१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


